जिल्हा क्रीडा अधिकारी,गट-अ या पदावरील 
नामनिर्देशित अधिकारी श्रीमती सुवर्णा बारटक्के 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १३ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:-१.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शा.नि.क्रमांक संक्रिआ १०१४/प्र.क्र.२०७/क्रीयुसे-२, 

दिनांक-१२ सप्टेंबर, २०१४, 

२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६, 

३. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१८, 

४. AYIA, HIST यांचे पत्र क्र.आस्थाप/वेवाढ/२०१४-१५/१००५१/का-१/५०८९, 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन आदेठा:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये श्रीमती सुवर्णा बारटक्के यांची जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी,गट-अया पदावर २ वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नेमणूक करण्यात आली आहे. सदरचा 
कालावधी पूर्ण झाल्याने श्रीमती सुवर्णा बारटक्के यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची विनंती 
संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता,श्रीमती सुवर्णा बारटक्के,जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
यांच्या प्रकरणी होत असल्याने संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून श्रीमती सुवर्णा बारटक्के यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खाली नमूद केलेल्या 
दिनांकापासून समाप्त करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सेवेत रुजू परिविक्षाधीन कालावधी | शेरा 
होण्याचा दिनांक | समाप्तीचा दिनांक 
a | श्रीमती सुवर्णा विलास बारटक्के । G.08.2098  |०४.१०.२०१६ ae 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 


सदर BRA आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३११२६४१८०२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Paw. 


Rajendra Ehsaan a 
Shankarrao Pawar sss-itssestcr™ 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी:- 
१. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई/नागपूर 
३. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय,पुणे/मुंबई/मुंबई उपनगर 
५. श्रीमती सुवर्णा विलास बारटक्के,जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


